आदिवासी घटक कार्यक्रम-मुख्य लेखाशीर्ष 
२२५१, सचिवालयीन-सामाजिक सेवा या 
अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) 
साठी नवीन वाहन खरेदी व इतर 
देयकांसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
(लेखाज्ीर्ष २२५१ ०२११) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. वाहन-२०२१/प्र.क्र. १५५/का.१ 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभाग (खुद्द) साठी कार्यालयीन वापरासाठी नवीन वाहन खरेदी 
करण्यासाठी व इतर देयकांसाठी रु.१२.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. २ 
वरील प्रस्तावान्वये वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-४ मध्ये मुख्य लेखाशीर्ष २२५१, सचिवालयीन- 
सामाजिक सेवा या अंतर्गत आदिवासी विकास विभाग (अनिवार्य) (लेखाशीर्ष २२५१ ०२११) याखाली बाब 
क्र.१३, कार्यालयीन Gate वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभाग 
(खुद्द) साठी नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.८.०० लाख व इतर देयकांसाठी रु.४.०० लाख असा 
एकूण रु.१२.०० लाख इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव । लेखाशिर्ष बाब सन २०२३-२४ । यापूर्वी सदर शा.नि. 
साठी वितरीत । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित निधी करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
1 १ |. २ > | 8 |. 4 द 
आदिवासी |। २२५१०२११ १३, ३२.०० ९.६० १२.०० 
विकास विभाग कार्यालयीन 
(अनिवार्य) खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१२.०० लाख (अक्षरी रुपये बारा लाख फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी 
यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.७४९/२३/व्यय-१४, 
दि.२२.०८.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


.५ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१५४४०३९६२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 

(राजेंद्र दे. FART) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. कक्ष अधिकारी, रोखशाखा/संगणक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


